आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२४- 
२५ अंतर्गत कार्यक्रम waren 
योजनांतर्गत निधी वितरण. (कार्यक्रम 
खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४. 
३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दिनांक-दि.८.०४.२०२४, 
दि.२५.०६.२०२४,  दि.२६.०६.२०२४,  दि.२८.०६.२०२४  दि.१८.०७.२०२४, 
दि.२२.०७.२०२४ व दि.१.०८.२०२४. 
प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथीळ शासन परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील निधी वितरणासंदर्भातील सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या नुसार वित्त 
विभागामार्फत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक वर्ष सन २०२४-२०२५ चा अर्थसंकल्पित निधी 
प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) ६० ते Wo टक्‍के मर्यादेत वितरणासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने सद्यस्थितीत वित्त विभागाने आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ०१- 
वेतन, ०२-मजूरी या उद्दीष्टांकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ४८% मर्यादेतील तर १०-कंत्राटी सेवा 
या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ४०% मर्यादेतील निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (BEAMS) वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. 


संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील झासन निर्णयांन्वये आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ०१-वेतन व 
०२-मजूरी या उद्दीष्टांकरीता ४०% मर्यादेतील तर १०-कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टाकरीता या उद्दीष्टांकरीता 
३०% मर्यादेतील निधी सर्व संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. आता वित्त 
विभागामार्फत वितरणासाठी उपलब्ध मर्यादेत उर्वरीत तरतूदी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४ व क्र.टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी 
संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


२. सदर झासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात येत असलेल्या बाबींव्यतिरिकक्‍त इतर बाबी 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद बाबींकरीता आवश्‍यकतेनुसार निधी वितरणासाठी 
शासनास स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील आणि संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत केलेल्या तरतुदी व अटी 
शतींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ व 2 Bello शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२८१७३५३९४०२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | R A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4,20=68d8b 19f123ba59448c0926a91296205b 
K | A N R A 9a87463f831a2beea0beScb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=344DE3FFO7B9439DD11CAF72825 
SASEBOAODD495EF82F98993 10886370821 1C0, 
Pp AWA R cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2024.08,29 13:02:34 +05'30" 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २९ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ Sal | सन २०२४-२५ । सदरशा.नि. | नियंत्रक 
क्रमांक साठीची अन्वये वितरीत | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
i Ge | २ ३ i eed षु ६ 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 

१ ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी १०-कंत्राटी सेवा ५०००.०० ५००.०० | उपसविव, 

(२२५१०८४८) आदिवासी 
विकास 
विभाग, 
मंत्रालय 
एकूण २२५१ ५०००.०० ५००.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ ५०००.०० ५००.०० 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 

१ (०१(०१)आदिवासी विकास आयुक्तालय - ०१-वेतन ७६२४००.०० ६०९९२.०० | आयुक्त, 
क्षेत्रीय यंत्रणांचे बळकटीकरण (कार्यक्रम खर्ची | ०२-मजुरी १.०० ०.०८ | आदिवासी 
(२२२५१३९३) १०-कंत्राटी सेवा १३०००.०० १३००.०० | विकास, 

नाशिक 
एकूण २२२५ १३९३ ७७५४०१ | ६२२९२.०८ 
२ (०२)(२४) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी | ०१-वेतन ४०६२७५.०० ३२५०२.०० | आयुक्त, 
(कार्यक्रम खर्च) (२२२५४१२२) ०२-मजुरी ११५०.०० ९२.०० | आदिवासी, 
१०-कंत्राटी सेवा १५००००.०० qgooo.co | संशोधन व 
एकूण २२२५ ४१२२ ५५७४२५॥ BOYR.oo | प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे. 

३ (०१(५९) आदिवासी मुलांसाठी व मुलींसाठी ०१-वेतन १४८२७००.०० | ११८६१६.०० आयुक्त, 
शासकीय वसतीगृह (कार्यक्रम खर्च) ०२-मजुरी १.०० ०.०८ | आदिवासी 
(२२२५डी७२५) १०-कंत्राटी सेवा १२५०००.०० १२५००.०० | विकास, 

नाशिक. 
एकूण २२२५ 0७२५ १६०७७०१.०० १३१११६.०८ 

४ (०१)(६०) आश्रमशाळा समुह (कार्यक्रम खर्च) ०१-वेतन १२००००००.०० | ९६००००.०० | आयुक्त, 

(२२२५डी७३४) ०२-मजुरी १.०० ०.०८ | आदिवासी 
१०-कंत्राटी सेवा ५५००००.०० |  ५५०००.०० | विकास, 
एकूण २२२५ 0७३४ १व२५५०००१.०० | १०१५०००.०८॥ नाशिक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट | सन २०२४-२५ | सदरशा.नि. | नियंत्रक 
क्रमांक साठीची अन्वये वितरीत | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
hee २ ३ 1_ ४ | षु ६ 
षु (०१)(७३) स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व ३६-सहाय्यक १४००००००.०० | ११२००००.०० | आयुक्‍त, 
मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम खर्च) विकास, 
(२२२५एफ१२९) नाशिक. 
२२२५-एकूण २९४९०५२८.०० | २३७६००२.२४ 
२४२५-सहकार 
६ (०१०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी । ३६-सहाय्यक ५०००००.०० ४००००.०० | आयुक्त, 
विकास महामंडळास वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम | अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
खर्च) (२४२५०८५३) विकास, 
नाशिक 
हिं (०१)(१०) शबरी आदिवासी विकास ३६-सहाय्यक ३५०००.०० Q¢00.00| आयुक्त, 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम खची अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
(२४२५१३५९) विकास, 
नाशिक. 
२४२५ एकूण ५३५००० ४२८०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-५ ३००२५५२८.०० | २४१८८०२.२४ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ व टी-५ ३००३०५२८.०० | २४१९३०२.२४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


